जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नांदेड च्या कार्यकारी 
परिषदेतील (Governing Council) नामनिर्देशित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र.डीएमएफ-०६१८/प्र.क्र. ५९/उद्योग-९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७.०९.२०१८. 


पहा- १. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ६१५/५१/प्र. क्र. ३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६.) 
२. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ०६१५/प्र. क्र. ३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६.) 


प्रस्तावना :- 

खाण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) अधिनियम, १९५७ 
मध्ये सुधारणा करून खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ हा शासन 
अधिसुचना, दिनांक २७.०३.२०१५ अन्वये अधिसूचित केला आहे. 
२. प्रस्तुत खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ मधील कलम ९ (8) 
मधील तरतुदींनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये खाणबाधित क्षेत्र व व्यक्तींच्या विकासाकरिता 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्थापन करणे अपेक्षित आहे. सदरील तरतुदींच्या अनुषंगाने दिनांक 
०१.०९.२०१६ च्या शासन अधिसुचने अन्वये जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची स्थापना, रचना व 
कार्यपध्दतीबाबतचे नियम निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
३. सदर नियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नांदेड च्या कार्यकारी 
परिषदेमधील (Governing Council) नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्‍तीकरिता नांदेड जिल्ह्याचे पालक 
मंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नांदेड यांच्याकडून शिफारस प्राप्त झाली आहे. सदर 
शिफारशींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नांदेड च्या कार्यकारी परिषदेवरील (Governing 
Council) नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता शासन अधिसुचना दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या तरतुदींच्या 
अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नांदेड च्या कार्यकारी परिषदेवर (Governing Council) पुढील 
सदस्यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यास सहमती देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०६१८/प्र.क्र. ५९/उद्योग-९, 


प्रतिष्ठानचे नाव- जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नांदेड. 


अ. क्र. | सदस्य पदनाम नामनिर्देशन / शिफारस 

०१ जिल्ह्यातील सदस्य ०१. मा. श्री. सुभाष साबणे, विधानसभा सदस्य 
विधानसभा / (देगलूर). 
विधानपरिषद ०२. मा. श्री. तुषार राठोड, विधानसभा सदस्य 
सदस्यांमधून कमाल (मुखेड). 
०३ सदस्य ०३. मा. श्री. हेमंत पाटील, विधानसभा सदस्य 

(दक्षिण नांदेड). 

०२ जिल्ह्यातील सदस्य ०१. श्री प्रमोद देशमुख, संस्कृती संवर्धन मंडळ, 
सेवाभावी संस्थांमध्ये सगरोळी, ता.बिलोली, जि. नांदेड. 
कार्यरत Satay ०२. श्री दिपक मोरतळे, रोटरी क्लब, नांदेड. 
कमाल ०२ सदस्य 

०३ ।जिल्हा खनिज | सदस्य ०१. श्री सागर बालाजीराव पाटील, साई स्टोन 
प्रतिष्ठानास अंशदान क्रशर, मौ. तडखेल, ता. देगलूर, जि. नांदेड. 
देणारे संबंधित ०२. श्री चंद्रकांत गंगाधरराव गरूडकर, 
जिल्ह्यातील श्रीकांत स्टोन PAR, मुखेड. 
खाणपट्टाधारकाचे ता.मुखेड, जि.नांदेड. 
प्रतिनिधी कमाल ०३ 
सदस्य 


२. उपरोक्त नमूद सदस्यांच्या कार्यकाळाबाबत दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या शासन अधिसुचनेतील सर्व 
तरतुदी लागू राहतील. उपरोक्त नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती पुढील ०३ वर्षांकरिता अथवा ते 
सदर पदावर कार्यरत असतील या पैकी जे अगोदर असेल त्या कालावधीकरिता या शासन 
निर्णयाच्या दिनांकापासून करण्यात येत आहे. 
3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०९२७१५०१११५६१० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Sanjay oe 


serialNumber=d337930b 14433dc62c0 154af2bbc60bbSa6edcaa66b713 
h a n a (fa O n e 4596c50a27eb0f6333, cn=Sanjay Shankarrao Ingle 
इंगळे) & 2018.09.29 15:33:18 4-05'30' 


(संजय इंगळे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sanjay Shankarrao Ingle 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industry Energy and 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा. मंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०६१८/प्र.क्र. ५९/उद्योग-९, 


३) मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नांदेड यांचे स्वीय सहायक. 
४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
मुंबई-४ 00 02२. 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
मुंबई-४०० ०३२. 
६) मा. राज्यमंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
नांदेड. 
मा. श्री. सुभाष साबणे, विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नांदेड. 
मा. श्री. तुषार राठोड, विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नांदेड. 
१०)मा. श्री. हेमंत पाटील, विधानसभा सदस्य तथा सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नांदेड. 
११) श्री प्रमोद देशमुख, संस्कृती संवर्धन मंडळ, सगरोळी, ता.बिलोली, जि. नांदेड. 
१२) श्री दिपक मोरतळे, रोटरी क्लब, नांदेड. 
१३) श्री सागर बालाजीराव पाटील, साई स्टोन क्रशर, मौ. तडखेल, ता. देगळूर, जि. नांदेड. 
) 
) 
) 
) 


८) 
) 


vo 


१४) श्री चंद्रकांत गंगाधरराव गरूडकर, श्रीकांत स्टोन HAR, मुखेड. ता.मुखेड, जि.नांदेड. 

१५) संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर. 

१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

१७) अपर मुख्य सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१८) उपसचिव aH), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ३२. 

१९) जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड. 

यांना विनंती करण्यांत येते की त्यांनी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नांदेड च्या कार्यकारी 

परिषदेतील (Governing Council) उपरोक्त नामनिर्देशित सदस्यांना सदरील 
नामनिर्देशानाबाबत आपलेस्तरावरून अवगत करावे. 

२०) निवड नस्ती (उद्योग-९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


